नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, अर्धापूर, लोहा, 
नायगांव व मुदखेड तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१५ जुले, २०२१ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/२११४, दि.३१/०५/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, अर्धापूर, लोहा, नायगांव व मुदखेड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 


आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 


शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, अर्धापूर, लोहा, 
नायगांव व मुदखेड खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ साखळी दर्जोन्नत करावयाची दर्जोन्नती 
अ. | प्रस्तावित रस्त्याचे रस्त्याचा क्रमांक  । एकूण लांबी (कि.मी) नंतरचा क्रमांक 
क्र. नांव क्रमांक व 
लांबी 
| प्रजिमा २८-ते जुने | ग्रामीण मार्ग-१७ | (0/००ते 8/00) | प्रजिमा -२९ ची मूळ । प्रमुख जिल्हा 
कल्लाळ How ४.०० कि.मी. | लांबी-१०.५०० कि.मी. | मार्ग-२९ मध्ये समावेशन 
विष्णुपुर प्ररामा ६- दर्जोन्नत लांबी- | करणे. 
घागरी व्वा ग्रामीण मार्ग-२४ । (०/००ते 9/00) दर्जोन्नत नविन लांबी- 
१.०० कि.मी. | १६.५०० कि.मी. मो सती 
गोपाळचावडी तुष्पा ' धा एकूण समावेशनानंतरचे नवीन 
प्रजिमा -२९ ची एकूण 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-४६ । (०/००ते ३/००) दाग ळय नामाभिधान- 
३.०० कि.मी. न | प्रजिमा-२८ ते जुने GRITS 
ग्रामीण मार्ग-४५ | (०/००ते 3/00) काळेश्वर विष्णुपुर 
३.०० कि.मी. प्ररामा-<६ पांगरी असदवन 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५०/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग-४८ | (०/००ते 3/40) गोपाळचावडी तुप्पा प्ररामा- 
३.५० कि.मी. २ कांकाडी किकी राहेगाव 
ग्रामीण मार्ग-5६ | (0/00d 2/00) नंदगाव रस्ता. 
२.०० कि.मी. 
बाभुळगाव तुप्पा | ग्रामीण मार्ग-४२ | (०/००ते १/००) | प्रजिमा -३० ची मूळ । प्रमुख जिल्हा 
भायेगाव पिंपळगाव १.०० कि.मी. | लांबी-१३.५०० कि.मी. | मार्ग-३०मध्ये समावेडञान 
मिश्री पुणेगाव रस्ता. [ग्रामीण मार्ग-६१ | (०/००ते ५/००) दर्जोन्नत नविन लांबी- करणे 
५.०० कि.मी. । १६.०० कि.मी. समावेशनानंतरचे नवीन 
ग्रामीण मार्ग-४० | (०/००ते ४/००) | प्रजिमा -३० ची एकूण गागा धान. 
व. eae बाभुळगाव तुप्पा भायेगाव 
ee feat पिंपळगाव मिश्री पुणेगाव 
ग्रामीण मार्ग-४१ | (०/००ते६/००) | सिध्देनाथ नागापूर वांगी 
६.०० कि.मी. वाडीपुयड प्ररामा १०- 
वाजेगाव वडगाव पिंपळगाव 
मिश्री रस्ता 
चैतन्य नगर तरोडा | इतर जिल्हा (०/००ते ३/००) | १६.५००कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
(बु.) पिंपळगाव | मार्ग-६४ ३.०० कि.मी. मार्ग-११९ 
महादेव दाभड ग्रामीण मार्ग-६५ | (०/००ते ४/००) 
राममा ३६१ खडकुत ४.०० कि.मी. 
नांदला दिग्रस ते | ग्रामीण मार्ग-७ | (०/००ते १/५०) 
आसना नदी पर्यंत १.५० कि.मी. 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-४६ | (०/००ते 3/00) 
3.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-४९ । (०/००ते १/००) 
१.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-५३ | (०/००ते ४/००) 
४.०० कि.मी. 
पांगरी झरी वडेपुरी ग्रामीण मार्ग-०२ | (०/००ते ३/५० | 98.400 कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
राममा १६१-जाणापुरी ३.५० कि.मी. मार्ग-१२० 
बामणी सोनखेड | इतर जिलहा (०/००ते २/००) 
रस्ता. मार्ग-९४ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-११ | (०/००ते ५/००) 
५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१२ | (०/००ते ६/००) 
६.०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५०/नियोजन-२ 


५ | सोनखेड ग्रामीण मार्ग- (०/००ते ७/००) १२.०० कि.मी. प्रमुख जिल्हा 
कोलेबोरगाव जवळा |) १३३ ७.०० कि.मी. मार्ग-१२१ 
बेटसावंगी प्रजिमा२८- | ग्रामीण मार्ग-  । (०/००ते 3/00) 
गंगाबेट रस्ता. ११८ ३.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग-१३ | (०/००ते 2/00) 
२.०० कि.मी. 

६ । प्रजिमा २८-कारखाना | इतर जिल्हा (०/००ते ८/००) १८.५०० कि.मी. प्रमुख जिल्हा 
सायाळ पार्डी | मार्ग-८९ ८.०० कि.मी. मार्ग-१२२ 
पिंपळगाव इतर जिल्हा (०/००ते 
पोखरभोसी प्रजिमा- | मार्ग-९० १०/५०) 

५२ रस्ता. १०.५० कि.मी. 

७ । राममा २४७-असरजन | गोदावरी पूल ते (०/००ते ३/००) ११.८५० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
विष्णुपुरी असदवन | असरजन 3.०० कि.मी. मार्ग-१२३ 
क वी ग्रामीण मार्ग-२५ | (०/००ते ४/००) 

४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-३० | (०/००ते 

४/८५०) 

४.८५० कि.मी. 

८ ।खडकुत महादेव | ग्रामीण मार्ग- ४१ | (०/००ते 3/00) ६.०० कि.मी. प्रमुख जिल्हा 
पिंपळगाव ays 3.00 कि.मी. मार्ग-१२४ 
राममा ३६१- | ग्रामीण मार्ग-५० | (०/००ते 
यमशेटवाडी देगांव 3/00) 
जावळा मुरहारनिवघा ३.०० कि.मी. 
ते रामा २६१ ला 
जोडणारा रस्ता. 

११३.८५ कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११३.८५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३३१८.७०० + ११३.८५) 
म्हणजेच ३४३२.५५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.५० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१२७६.६५-२३.५०) म्हणजेच १२५३.१५ कि.मी. इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९०.३५ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२२३१.८४-९०.३५) म्हणजेच 
२१४१.४९ कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५०/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१५१७१६५४३९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a d 2.5.4.20=2b1bad66664b 1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Vinayakrao Patil कण याळ 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड/देगळूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


Nn S&S & 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


